RNINo . MAHBIL / 2012/ 47976 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


M 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ८ , अंक - २५ ] 


मंगळवार , ऑगस्ट २० , २०१९ / श्रावण २९ , शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे २ 


असाधारण क्रमांक २५ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

जिल्हाधिकारी यांजकडून 
वाचा : ( १ ) पीठासन अधिकारी तथा नगराध्यक्षा, फलटण नगरपरिषद , फलटण यांचेकडील पत्र जा . क्रमांक टी -१० / ८० ९/ २०१९, दिनांक 

३ ऑगस्ट २०१९ . 
( २) महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पद्धत) नियम, २०१० मधील नियम 


क्रमांक ६ . 


आदेश 


३ 


क्रमांक साशा/ नपा /(फलटण न.पं.ना.स. नियुक्ती)/२६७३/ २०१९ .--- ज्याअर्थी, सातारा जिल्ह्यातील फलटण नगरपरिषदेच्या दिनांक ३ ऑगस्ट 
२०१९ रोजी पार पडलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेमध्ये नामनिर्देशित करण्यात आलेल्या सदस्याचे नाव महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती 
( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पद्धत) नियम , २०१० मधील नियम क्रमांक ६ नुसार महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करणे 
आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पद्धत ) नियम, २०१० मधील नियम क्रमांक 
६ नुसार मी, श्वेता सिंघल, जिल्हाधिकारी, सातारा, फलटण नगरपरिषदेमधील नामनिर्देशित सदस्यांचे नाव खालीलप्रमाणे राजपत्रात प्रसिद्ध करीत 
आहे. 

परिशिष्ट 


अ . क्र . 


नगरपरिषदेचे नाव 


निवडून आलेल्या सदस्याचे नाव 


निवड झालेल्या पदाचे नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


फलटण नगरपरिषद , फलटण 


श्री . पांडुरंग मानसिंग गुंजवटे 


नामनिर्देशित सदस्य 

श्वेता सिंघल , 


जिल्हाधिकारी , सातारा. 


सातारा, १६ ऑगस्ट २०१९ . 


वाचा : ( १) पीठासन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, कोरेगाव उपविभाग , कोरेगाव यांचेकडील पत्र जा. क्रमांक नपं /निवडणूक / कावि -४० ९ / 

२०१९ , दिनांक १४ ऑगस्ट २०१९ . 
( २) महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पद्धत) नियम, २०१० मधील नियम 


क्रमांक ६ . 


( १ ) 


एच-२३० , भाग एक - अ ( असा.) ( पु.वि.पु.) - २५ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ 


पुणे विभागीय पुरवणी, २० ऑगस्ट २०१ ९ / श्रावण २९ , शके १९ ४१ 


आदेश 


क्रमांक साशा/ नपा/( कोरेगाव न.पं.ना.स. नियुक्ती)/ २६७५/ २०१९ .--- ज्याअर्थी, सातारा जिल्ह्यातील कोरेगाव नगरपंचायत दिनांक १४ ऑगस्ट 
२०१९ रोजी पार पडलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेमध्ये नामनिर्देशित करण्यात आलेल्या सदस्याचे नाव महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती 
( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पद्धत) नियम , २०१० मधील नियम क्रमांक ६ नुसार महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करणे 
आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती (नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पद्धत) नियम, २०१० मधील नियम क्रमांक 
६ नुसार मी , श्वेता सिंघल, जिल्हाधिकारी, सातारा , कोरेगाव नगरपंचायतीमधील नामनिर्देशित सदस्यांचे नाव खालीलप्रमाणे राजपत्रात प्रसिद्ध करीत 
आहे . 

परिशिष्ट 


- 


अ . क्र . 


नगरपंचायतीचे नाव 


निवडून आलेल्या सदस्याचे नाव 


निवड झालेल्या पदाचे नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


कोरेगाव नगरपंचायत , कोरेगाव 


श्री . सचिन बाळासो बर्गे 


नामनिर्देशित सदस्य 

श्वेता सिंघल , 
जिल्हाधिकारी , सातारा. 


सातारा , १६ ऑगस्ट २०१९ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRIMANOJMANOHAR VAIDYA , PRINTED 
AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON 
COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006. EDITOR : SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


